नियोजन विभागाच्या " मानव विकास कार्यक्रम" 
अंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ९५पदांना 
दि.३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी ,२०२१ 


वाचा: १. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: ममावि-२००६/प्र.क्र.२०/ का-१४१३, दि.२९ जून, २००६ 
२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविमि-२०१०/प्र.क्र.८१/ का-१४१८, दि.१९ जुले, २०११ 
३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.१२१/ का-१४१८, दि.११ नोव्हेंबर, २०११ 
४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१३/प्र.क्र.१२३/ का-१४१८, दि.३० जून, २०१४ 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: माविका-२०१४/प्र.क्र.६४/ का-१४१८, दि.२७ ऑगस्ट, २०१४ 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि .३१ऑगस्ट, २०२० 
७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक: माविका-२०१६/प्र.क्र.१/ का-१४१८, दि.८सप्टेंबर , २०२० 
८. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ. पु.क., दि .१५फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन निर्णय : 
नियोजन विभागाचे उपरोक्त संदर्भिय क्र.(७ च्या शासन निर्णय अन्वये मानव विकास 
कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ९५ पदांना मानव विकास कार्यक्रम चाळू असेपर्यंत किंवा 
अधिकतम दि. २८ फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
2. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि२०१६/प्र.क्र.८/१६ /आ.पु.क. दि. १५फेब्रुवारी, 
२०२१ अन्वये, प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन;मानव विकास 
कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ९५ पदांना दि.१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर पदांचा सविस्तर तपशील परिशिष्ट -(अ) मध्ये 
दर्शविण्यात आला आहे. 
३. नियोजन विभागाच्या मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत ९५ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 
सदर मुदतवाढ दिलेल्या या ९५ पदांवरील होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ओ-१, २०५३ जिल्हा 
प्रहासन,०९३ जिल्हा आस्थापना, पंचवार्षिक योजनाअंर्तगत योजना, ०४ आयुक्‍त, औरंगाबाद (०४) (०१) 
मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे (२०५३ १२३१) दत्तमत" या लेखाशीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


४. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०२२३१२१३२८१११६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


१०. 
99. 
१२. 
१३८ 
१४. 
१५. 
१६: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


Digitally signed by Vanita Narayan Jadhav 


Va n | t a N a fa ya n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797c357f1c34d84fela 


Jadhav परळ ळी ळड nee 
(वनिता ना. जाधव ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 
महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 

आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, बाबा पेट्रोल;पंपजवळ, अदालत रोड, औरंगाबाद 
विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

जिल्हाधिकारी (सवी 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

सह सचिव/उपसचिव (सर्वी, नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास ), मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय (सवी 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका-२०१६/प्र.क्र.१/का.१४१८ 


परिशिष्ट- (अ) 
मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या पदांचा तपशील 


सहायक आयुक्त / डा es 
अ.क्र | कार्यालय आयुक्‍त हा जिल्हा नियोजन व्य Sa RES 1010000010) लिपिक | शिपाई | एकूण 
सह संचाळक अधिकारी अधिकारी | नियोजन अधिकारी | लेखक सहायक | सहायक 
|_१_| पालघर १ १ १ १ 8 
2 | aa q q q 3 
3 | रायगड १ १ 
| ४ | सिंधुदुर्ग १ १ 
५ | नाशिक १ १ १ १ 8 
६ | धुळे १ १ १ १ 8 
| o | नंदूरबार १ १ q १ 8 
८ | जळगाव १ १ १ १ 8 
९ | जालना १ १ १ १ 8 
| 9° | परभणी १ १ २ १ 4 
| 99 | हिंगोली १ १ २ 
१२ । बीड १ १ 
१३ | नांदेड १ १ १ 4 
| १४ | बुलढाणा १ १ १ १ 8 
१५ | अकोला १ १ 
१६ | वाशिम १ १ १ १ 8 
| १७ | अमरावती १ १ २ 
१८ | यवतमाळ १ १ १ षु 
१९ | नागपूर १ १ २ 
२० «| भंडारा १ १ १ १ 8 
२१ | गोंदिया १ १ १ १ 8 
२२ । चंद्रपूर १ २ १ १ 4 
२३ | गडचिरोली १ २ q q 4 
मह, ela १ १ १ १ २ १ २ २ २ २ ay 
औरंगाबाद 

२५ | नियोजन विभाग १ १ २ 
एकूण पदे | oa | pF oa १६ | oa | २३ | a | 23 २५ २ २ ९५ 


